राज्य पोलीस सेवेतील पोलीस उप अधीक्षक / 
सहायक पोलीस आयुक्त (Aare) या 
संवर्गातील अधिकाऱ्यांची बदलीने पदस्थापना. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन आदेश क्र.रापोसे-१७१८/प्र.क्र.२४६(भाग-१)/पोल-१(आ) 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 
दिनांक :- २८ फेब्रुवारी, २०१९. 


शासन आदेठा :- 

महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम मधील कलम २२ (न) मधील तरतुदीनुसार पोळीस उप 
अधीक्षक / सहायक पोळीस आयुक्‍त (Aare) या संवर्गातील खालील पोलीस अधिकाऱ्यांची बदली 
त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या ठिकाणी करण्यात येत आहे :- 


अ.क्र. | अधिकाऱ्याचे नांव सध्याच्या नियुक्तीचे ठिकाण नवीन नियुक्तीचे ठिकाण 

णि श्री. सुधीर अशोक | उपविभागीय पोलीस अधिकारी, | राज्य गुप्तवार्ता विभाग, नांदेड 
खिरडकर बीड उपविभाग, जिल्हा बीड 

२ श्री. seat स्टिवन | सहायक पोळीस आयुक्त, पोलीस उप अधीक्षक, 
मॅथ्युज बृहन्मुंबई (बदली आदेशाधीन) । दहशतवाद विरोधी पथक, मुंबई 

२. वर नमूद अधिकाऱ्याच्या बाबतीत, मा. महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण अथवा अन्य 


मा. न्यायालयाचे आदेश, वडणूक आचारसंहिंता आणि कायदा व सुव्यवस्था विचारात घेऊन तात्काळ 
पुढील कार्यवाही करण्यात यावी. 


३. संबंधित arora बदलीच्या ठिकाणी हजर होण्यासाठी नियंत्रक अधिकारी यांनी 
कार्यमुक्त करण्याबाबतची आवऱ्यक कार्यवाही करावी व संबंधित अधिकारी यांनी बदलीच्या ठिकाणी 
रुजू होऊन तसा अहवाल झासनास सादर करावा. 


छ. सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या ७/५/५/.॥8॥99॥॥9.५०५.॥॥ या संकेत 
स्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून, त्याचा संकेतांक २०१९०२२८१७४५४८४७२९ असा आहे. हा 
sear डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून निर्गमित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
KAI LAS A RJ U N a oe wat, क. 7b98a708cc03eb46cd2 


41a604d42bb, talCods 2, street=MAIN BUILDING, 2NI 


GAIKWAD og aurea 
उप सचिव, गृह विभाग 
प्रति, 
महासंचालक व पोलीस महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
मत :- 


१. महालेखापाल-१/२(लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर 


शासन आदेशा क्रमांकः रापोसे-१७१८/प्र.क्र.२४६(भाग-१/पोल-१(अ) 


२. मा. मुख्यमंत्री (गृह) यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

३. मा. राज्यमंत्री (गृह) (हाहरे/ग्रामिण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

४. अपर मुख्य सचिव (गृह) यांचे स्वीय सहायक, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

५. अपर मुख्य सचिव (अपील व सुरक्षा) यांचे स्वीय सहायक, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
६. प्रधान सचिव (विशेष) यांचे स्वीय सहायक, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

७. आयुक्त, राज्य गुप्तवार्ता विभाग, महाराष्ट्र राजय, मुंबई, 

८. अपर पोलीस महासंचालक, दहशतवाद विरोधी पथक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 
९. पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई, 

१०.पोलीस अधीक्षक, बीड/नांदेड, 

११.अधिदान व लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई, 

१२.निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई, 

१३.जिल्हा कोषागार अधिकारी, बीड/नांदेड. 

१४.संबंधित अधिकारी (पोलीस महासंचालक यांचेमार्फत). 

१५.निवडनस्ती / पोल-१(ओ). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


